"Maharashtra Regulation of Sugarcane Price 
(Supplied to Factories) Act, 2093" या 
अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यातील दूधाकरीता 
Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied 
to Milk Projects/Dairies) Act, 2029 तयार 
करण्याच्या अनुषंगाने त्यासाठी करावी लागणारी 
आर्थिक तरतूद, सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा, कायद्याची 
व्यावहारीक व वैधानिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी 
मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२१/प्र.क्र.१४९/पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ मे, २०२२. 

प्रस्तावना: 

दिनांक २५.६.२०२१ रोजी मा.मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 
शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना "हमीभाव” मिळावा यासाठी आक्रमक 
होते. ऊस या पिकाला शासनाकडून "रास्त व किफायतशीर भाव" (FRP) दिला जातो. , त्याच धर्तीवर 
दूधालाही "रास्त व किफायतशीर भाव" (FRP) मिळावा अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनांनी मांडली 
होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मा.मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांनी सदर मागणीसंदर्भात तातडीने 
शासनाकडून विचार करण्यात येऊन याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन 
उपस्थित शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी व इतर मान्यवरांना दिले. सदर बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या 
अनुषंगाने दूधाकरीता "रास्त व किफायतशीर भाव" (FRP) प्रमाणे अधिनियम आणण्याचा प्रस्ताव 
मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असे निर्देश मा.मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांनी दिले आहेत. 

प्रसंगानुषंगाने, नमूद करण्यात येते की, शासनाने वेळोवेळी दुग्धव्यवसायाच्या अस्थिर 
परिस्थितीत हस्तक्षेप करून भरीव अनुदान/आर्थिक मदत सातत्याने उपलब्ध करून दिली आहे. असे 
असले तरी, वेळोवेळी हस्तेक्षेप करून अनुदान उपलब्ध करून देणे ही बाब दुग्धव्यवसायासाठी 
उपयोगाची नाही. कारण, राज्यात दुग्धव्यवसायातील सहभाग हा केवळ ०.५ ते १% इतकाच असून, 
उर्वरीत ९९% दुग्धव्यवसाय क्षेत्र खाजगी व सहकार यांच्यामार्फत चालविण्यात येतो. खाजगी क्षेत्राच्या 
बाबतीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध खरेदीला किती भाव द्यावा तसेच खरेदी केलेल्या दूधाला विक्रीचे 
दर काय असावे याबाबतचा निर्णय पूर्णपणे खाजगी व्यावसायिकांकडून परस्पर घेण्यात येतो. 
केंद्रशासनाने दूधाकरीता किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित केलेली नसल्याने, दूधाकरीता 
देण्यात येणाऱ्या दराबाबत खाजगी क्षेत्रावर कोणतेही बंधन शासनाकडून लावता येत नाही. 

उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करून दूधाला रास्त भाव देण्यासाठी अधिनियम लागू 
करावयाचा झाल्यास त्याचे होणारे वित्तीय परिणाम/भार, विषयाची व्यापकता व संवेदनशीलता आदी सर्व 
बाबींची तपासणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२१/प्र.क्र.१४९/पदुम-८ 


शासन निर्णय: 

"Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act, 2093" UT 
अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यातील दूधाकरीता Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied to 
Milk Projects/Dairies) Act, 2029 तयार करण्याच्या अनुषंगाने त्यासाठी करावी STOTT आर्थिक 
तरतूद, सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा, कायद्याची व्यावहारीक व वैधानिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे "मंत्रिमंडळ उपसमिती" गठीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर मंत्रिमंडळ उपसमितीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील:- 


१. श्री. अजित पवार मा. उप मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
२. श्री. सुनिल केदार मा. मंत्री (दुग्ध) सदस्य 
३. श्री. दादाजी भुसे मा. मंत्री (कृषि) सदस्य 
४. श्री. बाळासाहेब पाटील मा. मंत्री (सहकार) सदस्य 
प्‌. FT} HRT गडाख मा.मंत्री (जलसंधारण) सदस्य 
६. श्री. दत्तात्रय भरणे मा.राज्यमंत्री (दुग्ध) सदस्य 
9. प्रधान सचिव पदुम (दुग्ध) सदस्य 
८. प्रधान सचिव सहकार सदस्य 
९. श्री. एच.पी. तुम्मोड आयुक्त, दुग्धव्यवसाय सदस्य सचिव 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीप्रमाणे राहील: 

@ "Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act, 2093" या 
अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यातील दूधाकरीता Maharashtra Regulation of Milk Price 
(Supplied to Milk Projects/Dairies) Act, 2029 तयार करण्याच्या अनुषंगाने तत्पूर्वी त्यासाठी 
करावी लागणारी आर्थिक तरतूद/भार, कायदा अंमलबजावणीसाठी लागणारी व्यापक व प्रभावी 
यंत्रणा, सर्वसामान्य दूध उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांच्यावर या सर्व बाबींचा होणारा परिणाम, 
दुग्धक्षेत्रात शासनाचा असणारा अत्यल्प वाटा/सहभाग लक्षात घेता सदर कायद्याची व्यवहार्यता 
या बाबींचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२१/प्र.क्र.१४९/पदुम-८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२३१२०११८१९०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Marale Niwrutti 


Bhaguji 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष/सदस्य (पत्राने) 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्राळय, मुंबई-३२ 
४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२ 
५. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. निवडनस्ती. (पदुम-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


